वाचा :- 


प्रस्तावना :- 


वस्तू व सेवाकर विभागाच्या पुनर्रचनेंतर्गत 
मुंबई विक्रीकर कायद्यासाठीच्या मंजूर 
२६४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. विकवि-१०२२/प्र.क्र.०८/वि.प्र.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५.०९.२०२३ 


(१ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि१२११/प्र.क्र.२९१/वि.प्र.४,दि.१८.११.२०११, 

(२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि१२१४/प्र.क्र.४१८/वि.प्र.४,दि.१४.०१.२०१५, 

(३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि१२१५/प्र.क्र.२२४/वि.प्र.४,दि.८.०७.२०१५, 

(४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि१२१६/प्र.क्र.१५८/वि.प्र.४,दि.२८.०७.२०१६, 
दि.१३.१०.२०१६, दि.२८.०२.२०१७, दि.१६.१०.२०१७, 

(4) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि१२१८/प्र.क्र.५/वि.प्र.४,दि.२९.०१.२०१८, 

दि.२०.०३.२०१८, 

(६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क., दि.१०.०२.२०१७, 
दि.०३.१०.२०१७, दि.८.०१.२०१८, दि.५.०३.२०१८, दि.७.०९.२०१८, दि.२१.०२.२०१९, 
दि.११.०९.२०१९, दि.१२.०२.२०२०, दि.३१.०८.२०२०, दि.१५.०२.२०२१, 
दि.१०.०८.२०२१, 
दि.२२.०२.२०२२ व दि.१८.०८.२०२२ 

(७ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१४९/वि.प्र.४, 
दि. ०५.१०.२०१८, 
दि.१२.०३.२०१९, दि.१९.१०.२०१९, दि.२०.०३.२०२० व दि.१४.०९.२०२०, 

(८) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१०२१/प्र.क्र.२७/वि.प्र.४ (२), 
दि.१२.०३.२०२१, दि.२३.०८.२०२१ व दि.२८.०२.२०२२, 

(९) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विकवि-१०२२/प्र.क्र.०८/वि.प्र.४, दि.२८.०२.२०२३, 

(१०) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ 

व शुध्दीपत्रक दि.०६.०९.२०२३ 


झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विकवि-१२११/प्र.क्र.२९१/वि.प्र.४, दि.१८.११.२०११ अन्वये 


विक्रीकर विभागाच्या पुनर्रचनेचा आढावा घेण्यात आला असून मुंबई विक्रीकर कायद्यांतर्गत २६४ 
अस्थायी पदांना मान्यता देण्यात आली असून त्यानंतर सदर पदांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली 
आहे. संदर्भाधीन क्र.९ येथील दि.२८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सदर पदांना दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. मुंबई विक्रीकर कायद्यांतर्गत प्रलंबित वसुली व अनुषंगिक कामे 
यांचा निपटारा करण्यासाठी वस्तू व सेवा कर विभागास सदर पदांची आवश्‍यकता असल्याने, या पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय:- 


वस्तू व सेवाकर विभागाच्या पुनर्रचने अंतर्गत मुंबई विक्रीकर कायद्यासाठीच्या मंजूर 


२६४ अस्थायी पदांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


शासन निर्णय क्रमांकः विकवि-१०२२/प्र.क्र.०८/वि.प्र.४ 


दि.३१.०८.२०२३ च्या शासन निर्णय तसेच दि.०६.०९.२०२३ च्या शुध्दीपत्रकामधील अटींच्या अधीन 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. यासंदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.जी-१, प्रधानशीर्ष २०४०, विक्री, व्यापार इत्यादींवरील 
कर, (00) ००१-संचालन व प्रशासन, (00) (०१) विक्रीकर आयुक्‍त (२०४० ००४२),०१ वेतन” व 
“मागणी क्र.जी-१, प्रधानशीर्ष २०४०, विक्री, व्यापार इत्यादींवरील कर,१०१ वसुली खर्च, (०१) 
वसुली खर्च, (०१) (०१) विक्रीकर विभाग,(२०४० ००५१)०१ वेतन* तसेच “मागणी क्र.जी-१, 
प्रधानशीर्ष २०२०, उत्पन्न व खर्च यावरील करांची वसुली (००) ००१-संचाळन व प्रशासन, व्यवसाय, 
व्यापार आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर (००) (09) विक्रीकर आयुक्‍त (२०२० 0023) 09 वेतन” 
या लेखाशीर्षाखाली त्या-त्या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ तसेच समक्रमांकाचे शुध्दीपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केळेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१५११५९२४६६०५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरी साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANJUSHA SALVI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5f3fd7897fea97 17dd91151782c19536afee03d1736a028349 
3a8863fadebb45, 


(मंजुषा साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग. 
प्रति, 
१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
8) निवासी oer परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
4) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
&) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
७ मा.मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८) अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
९) सचिव (वित्तीय सुधारणा) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


१० अवर सचिव, प्रशासन-४ व वि.प्र.१,२ व ३/आ.पु.क., 
११ निवड नस्ती (वि.प्र.४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


